सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/ 
कनिष्ठ अभियंता, गट-ब या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या नियतकालिक बदल्या सन २०२३. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेश क्र. बदली-२०२३/प्र.क्र.७१/ऊर्जा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दिनांक:- ३० जून, २०२३. 


वाचा:- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 
२) महाराष्ट्र नागरी सेवा ( पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे 
यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१. 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र.४१५/कार्या-१२,दि. ०९.०४.२०१८. 
४) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन अधिसूचना क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.७०/ऊर्जा-५, 
दि. २४.०५.०२०१८. 
शासन आदेशा:- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (१), (२), (३) व (४ मधील तरतूदीनुसार मुख्य विद्युत निरीक्षक, 
मुंबई यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता, गट-ब 
या संवर्गातील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र. ४ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या पदावर सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या 


मान्यतेने सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने बदलीने पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम सध्याची पदस्थापना बदलीनंतर पदस्थापना 
बि ? 2 4 
7 श्री. मुरलीधर पांडुरंग तुरारे । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
शाखा अभियंता विभाग, चंद्रपूर. नागपूर अंतर्गत (वर्धमान नगर, 
मानेवाड इत्यादी कार्यक्षेत्र येथील 
रिक्‍त पदावर 


२.  । श्रीमती अपर्णा एन. वासनकर | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 


सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ | विभाग, भंडारा. नागपूर अंतर्गत (कममेश्वर/ 
हुडकेश्वर कार्यक्षेत्र येथील Rat 

पदावर 
३. | श्रीमती शुभा आर.पाटील विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक (सचिव, अनुज्ञापक 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ । विभाग, भंडारा. मंडळ व Vated निरीक्षक), मुंबई 


अंतर्गत (भंडारा जिल्हा) येथील 
रिक्‍त पदावर. 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.७१/ऊर्जा-१ 


४. । श्रीमती आरती मुकेशकुमार | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
गुरमुळे विभाग, गोंदिया. नागपूर अंतर्गत (काटोल/ रामटेक 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी- २ कार्यक्षेत्र येथील रिक्‍त पदावर. 

५. | at संजय नंदकुमार सिंगम । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
शाखा अभियंता विभाग, गोंदिया. नागपूर अंतर्गत (खापरखेडा/खापा 

कार्यक्षेत्र येथील रिक्‍त पदावर. 

६. ।श्री. अविनाश पोपटराव | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
पाटील विभाग, नंदुरबार. धुळे अंतर्गत (धुळे, ग्रामिण उप 
शाखा अभियंता विभाग कार्यक्षेत्र येथील Rea 

पदावर. 

७. | a. प्रशांत एस. भटवलकर  । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ । विभाग, गडचिरोली. चंद्रपूर (स्वीय सहाय्यक) येथील 

रिक्‍त पदावर. 

८. | श्री. ओ. एम. निनावे विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
शाखा अभियंता विभाग, भंडारा. नागपूर अंतर्गत (कोंढाळी/ मोहपा 

कार्यक्षेत्र येथील रिक्‍त पदावर. 

९. श्री. महजबीन वलीयोद्दीन | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
नवाब (मनुरे) विभाग, उस्मानाबाद. सोलापूर अंतर्गत (सोलापूर-६ 
कनिष्ठ अभियंता कार्यक्षेत्र येथील रिक्‍त पदावर. 

7 श्री. चेतन शांताराम चौधरी  । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
शाखा अभियंता विभाग, जळगांव. नाशिक अंतर्गत (श्रीमती विशाखा 

गोसावी, स.अ.श्रेणी-२ यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 

: श्री. वैभव BRAT भिरंगी विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
शाखा अभियंता विभाग, नागपूर. नागपूर अंतर्गत (कक्ष क्र. २ 

श्री. सुनिल खंडारे, स.अ.श्रेणी-२) 
यांच्या बदलीने होणाऱ्या Raa 
पदावर. 

१२. | श्री. जगदिश उखा गढवाल | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
शाखा अभियंता विभाग, नाशिक. नाशिक अंतर्गत (ओझर उप विभाग, 

नाशिक रोड उप विभाग, सीसीओ 
व एम उप विभाग कार्यक्षेत्र येथील 
रिक्‍त पदावर. 

१३. | श्री. सुनिल नामदेव खंडारे । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ | विभाग, नागपूर. नागपूर अंतर्गत (कक्ष क्र. १ 

श्री. वैभव भिरंगी, शा.अ.) यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर. 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.७१/ऊर्जा-१ 


१४. | श्रीमती प्रणाळी रामकृष्णा | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, (Sates, मुंबई) 
चापले विभाग, पुणे. अंतर्गत (पुणे उप विभाग कक्ष क्र. ७ 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी- २ दापोडी, सांगवी, पिंपळे कार्यक्षेत्र) 

येथील रिक्‍त पदावर. 

१५. | at व्ही. इ. येवले विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, (उद्घाहन, मुंबई) 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी- २ । विभाग, पुणे. अंतर्गत (पुणे उप विभाग कक्ष क्र. ९ 

श्री. महेंद्र जगताप, शा.अ. यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर. 

१६. | a. राजेश भास्कर परदेशी । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ | विभाग, नाशिक. नाशिक अंतर्गत (श्री. जगदिठा 

गढवाल, शा.अ.) यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणाऱ्या पदावर. 

१७. श्री.मु.प. कुरुलकर विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
शाखा अभियंता विभाग, उस्मानाबाद. लातुर अंतर्गत (श्रीमती सुरेखा 

उचाटे, शा.अ.) यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणाऱ्या पदावर. 

१८. | श्री. एस.एस. देसाई विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ । विभाग, कोल्हापूर. मिरज अंतर्गत (सांगळी-२ जत, 

तासगांव, तासगांव-२ इत्यादी 
कार्यक्षेत्र येथील रिक्‍त पदावर. 

१९. | श्रीमती विशाखा ह. गोसावी । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ | विभाग, नाशिक. नाशिक अंतर्गत (श्री. पुष्कर देवरे, 

क. अ.) यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणाऱ्या पदावर. 

२०. | AMT जे.एस.दलाल विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
कनिष्ठ अभियंता विभाग, कोल्हापूर. सातारा अंतर्गत  (सातारा-१ 

कार्यक्षेत्र येथील रिक्‍त पदावर. 

२१. । श्री. पुष्कर दगाजी देवरे विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
कनिष्ठ अभियंता विभाग, नाशिक. नाशिक अंतर्गत (नाशिक-१ 

कळवण उप विभाग, सटाणा उप 
विभाग, देवळा उप विभाग, नामपुर 
उपविभाग कार्यक्षेत्र येथील रिक्‍त 
पदावर. 

२२. श्री. डी. पी. भोरे विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
कनिष्ठ अभियंता विभाग, सातारा. सातारा अंतर्गत  (सातारा-३ 

कार्यक्षेत्र येथील रिक्‍त पदावर. 

२३. श्री. सुमित एस. चांडक, विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ । विभाग, अमरावती. वर्धा अंतर्गत (आर्वी, आष्टी/ 

पुलंगाव कार्यक्षेत्र येथील रिक्‍त 
पदावर. 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.७१/ऊर्जा-१ 


२४. श्री. नितेश के. चुदरे विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ । विभाग, वाशिम. अकोला अंतर्गत (आकोट कार्यक्षेत्र) 

येथील रिक्‍त पदावर. 

२५. । श्रीमती दिपाली जयेश राठोड | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, (उद्घाहन, मुंबई) 
(जाधव) विभाग, मुंबई. अंतर्गत (कक्ष क्र. १ वेस्टर्न एक्सप्रेस 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी- २ हायवे ते साकीनाका एमआयडीसी 

कार्यक्षेत्र येथील रिक्‍त पदावर. 

२६. | श्रीमती बी. जी. चव्हाण विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
शाखा अभियंता विभाग, कोल्हापूर. सोलापूर अंतर्गत (सोलापूर- ५ 

कार्यक्षेत्र येथील रिक्‍त पदी. 

२७. | at. जयंत पाटील विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
कनिष्ठ अभियंता विभाग, क्रमांक- २, ठाणे. पेण अंतर्गत (श्री. राहलु वासनिक, 

स.अ.श्रेणी-२) यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणाऱ्या पदावर. 

२८. | श्रीमती शुभांगी चंद्रकांतराव विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
जाधव विभाग, परभणी. लातुर अंतर्गत (श्री. उमेश बिडवे, 
कनिष्ठ अभियंता स.अ.श्रेणी-२) यांच्या बदलीने 

रिक्‍त होणाऱ्या पदावर. 

२९. | at. शरद सोपान शिरुरे विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
शाखा अभियंता विभाग, लातुर. लातुर अंतर्गत (श्री. निलेश हंबीरे, 

स.अ.श्रेणी-२) यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणाऱ्या पदावर. 

३०. श्रीमती अस्मीता आनंदराव | विद्युत निरीक्षक, (eres), | विद्युत निरीक्षक (ated, मुंबई) 
खामकर मुंबई. अंतर्गत (कक्ष क्र. ९ श्रीमती निकिता 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी- २ काकडे, स.अ.श्रेणी-२) यांच्या 

बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर. 

३१. | al dar पांडुरंग खेडकर | विद्युत निरीक्षक, (Gates), | विद्युत निरीक्षक (उद्घाहन, मुंबई) 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ | मुंबई. अंतर्गत (कक्ष क्र. ९ श्रीमती. 

अस्मीता खामकर, स.अ.श्रेणी-२) 
यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
पदावर. 

३२. श्री. विशाळ काशिनाथ । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
देशमुख विभाग, क्रमांक- १, ठाणे. सांताक्रुझ अंतर्गत (कक्ष क्र. १ 
शाखा अभियंता खार-१ कार्यक्षेत्र येथील Rea 

पदावर. 

३३. | श्री. विनायक विजय दिवटे | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
शाखा अभियंता विभाग, क्रमांक-१, ठाणे. सांताक्रुझ अंतर्गत (कक्ष क्र. ०४ 

श्री. प्रविण विसपुते, शा.अ.) यांच्या 
बदलीने होणाऱ्या रिक्‍त पदावर. 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.७१/ऊर्जा-१ 


३४. श्री. विकास प्रल्हाद विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
रोझोदकर विभाग, क्रमांक-२, ठाणे. मुंबई अंतर्गत (कक्ष क्र. ५ 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी- २ ना.म.जोशी मार्ग, सयानी रोड, 

सैतान चौकी कार्यक्षेत्र येथील 
रिक्‍त पदावर. 

३५. | a evar उमाकांत नंदनवार | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ । विभाग, नागपूर. चंद्रपूर अंतर्गत (मुल/सावली 

कार्यक्षेत्र येथील रिक्‍त पदावर. 

३६. श्री. योगेश एस. गायकवाड  । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
शाखा अभियंता विभाग, पुणे. सातारा अंतर्गत (फलटण 

शाहर/ग्रामीण, लोणंद, खंडाळा 
कार्यक्षेत्र येथील रिक्‍त पदावर. 

30. श्रीमती अश्विनी नारायण | विद्युत निरीक्षक, (Sete), | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
घोरपडे मुंबई. सांताकुझ अंतर्गत (कक्ष क्र. ५ चेंबूर 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी- २ ३ व ४ meas येथील रिक्‍त 

पदावर. 

३८. । श्री. महेंद्र सिताराम जगताप । विद्युत निरीक्षक, (उद्टाहन), | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ | मुंबई. पुणे अंतर्गत (श्री. सुहास देशमुख, 

ma) यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणाऱ्या रिक्‍त पदावर. 

३९. । श्रीमत श्वेता निखिल कांबळे | विद्युत निरीक्षक, (ate), | विद्युत निरीक्षक (उद्घाहन, मुंबई) 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ | मुंबई. अंतर्गत (कक्ष क्र. १० विमाननगर, 

खराडी, चंदन नगर इत्यादी 
कार्यक्षेत्र येथील रिक्‍त पदावर. 

४०. । श्रीमती वर्षा विनायक सुतार | विद्युत निरीक्षक, (Sates), | विद्युत निरीक्षक (Sater, मुंबई) 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ | मुंबई. अंतर्गत (कक्ष क्र. १० शिरूर, 

रांजनगांव, शिखरापुर इत्यादी 
कार्यक्षेत्र येथील रिक्‍त पदावर. 

४१. | at. प्रविण ग. विसपुते विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
शाखा अभियंता विभाग, सांताक्रुझ. सांताक्रुझ अंतर्गत (कक्ष क्र. ३ 

अंतर्गत मालाड-२ व गोरेगांव-३ 
कार्यक्षेत्र येथील रिक्‍त पदावर. 

४२. | श्री. रामनाथ नि. गावंडे विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
शाखा अभियंता विभाग, सांताक्रुझ. सांताक्रुझ अंतर्गत (श्री. घनश्याम 

लोहकरे, Ws) यांच्या बदलीने 
होणाऱ्या रिक्‍त पदावर. 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.७१/ऊर्जा-१ 


४३. | al. घनश्याम रा. लोहकरे विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
शाखा अभियंता विभाग, सांताक्रुझ. सांताक्रुझ अंतर्गत (कक्ष क्र. ३ 
गोरेगां-१ व मालाड-३ 
श्री. सनसेटवार, शा.अ. ) यांच्या 
सेवानिवृत्तीनी होणाऱ्या Rat 

पदावर. 

४४. | श्रीमती निर्मला वि. बागुल विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
शाखा अभियंता विभाग, सांताक्रुझ. नाशिक अंतर्गत (श्री. राजेश 

परदेशी, स.अ.श्रेणी-२) यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर. 

४५. | श्री. राहूल गुलाब वासनिक । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, (ater, मुंबई) 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ । विभाग, पेण (रायगड). अंतर्गत (श्रीमती अश्विनी घोरपडे, 

स.अ.श्रेणी-२) यांच्या बदलीने 
होणाऱ्या रिक्‍त पदावर. 

४६. | a. यशवंत सुकुमार पाटील । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ | विभाग, मुंबई. क्रमांक-२ , ठाणे अंतर्गत (श्री. हर्षल 

चौधरी, स.अ.श्रेणी-२) यांच्या 
बदलीने होणाऱ्या रिक्‍त पदावर. 
go. । श्रीमती निकोता राजेंद्र काकडे | विद्युत निरीक्षक, (Geren), | विद्युत निरीक्षक (उद्डाहन, मुंबई) 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ | मुंबई. अंतर्गत (कक्ष क्र. ८ कोथरूड, 
भुसारी कॉलनी कार्यक्षेत्र येथील 
रिक्‍त पदावर. 

४८. | at. हरी नारायण कोळी विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 

शाखा अभियंता विभाग, क्रमांक- २, ठाणे. पालघर अंतर्गत (सातीवली, 
सफाळे, कळवा, जव्हार मोखाडा 
विक्रमगड कार्यक्षेत्र येथील Rea 
पदावर. 

४९. श्री. किरण मधुकर महाजन । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
शाखा अभियंता विभाग, परभणी. जालना अंतर्गत (जालना ग्रामिण 

उप विभाग कार्यक्षेत्री) येथील रिक्‍त 
पदावर. 

५०. | श्री. कल्याण पांडुरंग हांडे विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
शाखा अभियंता विभाग, उस्मानाबाद. सोलापूर अंतर्गत (सोलापूर-४ 

कार्यक्षेत्र येथील रिक्‍त पदावर. 

५१. श्रीमती सुरेखा विश्वनाथ | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षक विभाग, 
उचाटे विभाग, लातुर. उस्मानाबाद अंतर्गत 
शाखा अभियंता (श्री. मु. कुरूलकर, BWA.) यांच्या 

बदलीने होणाऱ्या रिक्‍त पदावर. 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.७१/ऊर्जा-१ 


५२. श्रीमती तनुजा पां. काळे विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक (Sater, मुंबई) 

सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ । विभाग, सांताक्रुझ. अंतर्गत (कक्ष क्र. २ जुईनगर, 
सानपाडा, वाशी इत्यादी कार्यक्षेत्र) 
येथील रिक्‍त पदावर. 

५३. | श्रीमती गि. आ. पेठे विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक (Sater, मुंबई) 
शाखा अभियंता विभाग, रत्नागिरी. अंतर्गत (कक्ष क्र. १ वरळी/दादर 

इत्यादी कार्यक्षेत्र येथील Rea 
पदावर. 

५४. । श्रीमती भाग्यश्री एस.चव्हाण । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
कनिष्ठ अभियंता विभाग, अमरावती. अमरावती अंतर्गत (अमरावती 

ग्रामीण/तिवसा कार्यक्षत्री) येथील 
रिक्‍त पदावर. 

५५. । श्रीमती हर्षा सा. सोनवणे | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
(दुसाने) विभाग, अहमदनगर. पुणे अंतर्गत (श्रीमती. प्रणाली 
कनिष्ठ अभियंता चापळे, स.अ.श्रेणी- 2) यांच्या 

बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर. 

५६. श्री. सागर खेमुराज राठोड, =| विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षक विभाग, 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ । विभाग, क्रमांक- १, ठाणे. उस्मानाबाद अंतर्गत श्री. के. पी. 

हांडे, शा.अ.) यांच्या बदलीने 
होणाऱ्या रिक्‍त पदावर. 

५७. | श्री. उमेश भुजंग बिडवे विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ । विभाग, लातुर. परभणी अंतर्गत (श्रीमती. 

एस.सी.जाधव, क.अ.) यांच्या 
बदलीने होणाऱ्या रिक्‍त पदावर. 

५८. | श्री. निलेश नंदकिशोर हंबीरे । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ | विभाग, लातुर. उस्मानाबाद अंतर्गत (श्रीमती. 

महजबीन नवाब (मनुरे, क.अ.)) 
यांच्या बदलीने होणाऱ्या रिक्‍त 
पदावर. 

५९. श्रीमती प्रज्ञा शा. कांबळे विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ । विभाग, नांदेड. औरंगाबाद अंतर्गत (श्रीमती. जयश्री 

तरोळे, शा.अ.) यांच्या बदलीने 
होणाऱ्या रिक्‍त पदावर. 

६०. | श्रीमती वैशाली खुडे विद्युत निरीक्षक, (ates), | विद्युत निरीक्षक, (Serer, मुंबई) 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ | मुंबई. अंतर्गत (श्रीमती. वर्षा सुतार, 

स.अ.श्रेणी-२) यांच्या बदलीने 
होणाऱ्या रिक्‍त पदावर. 

६१. | श्रीमती जयश्री तरोळे विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
शाखा अभियंता विभाग, औरंगाबाद. औरंगाबाद अंतर्गत (पैठण, गंगापूर उप 

विभाग कार्यक्षेत्र येथील रिक्‍त पदावर. 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.७१/ऊर्जा-१ 


६२. | श्री. रोबेन मोतीराम पाडवी | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
शाखा अभियंता विभाग, धुळे. नंदूरबार अंतर्गत (शाहादा-१, 
शहादा-२, धडगांव उप विभाग 

कार्यक्षेत्री) येथील रिक्‍त पदावर. 

६३. | श्री. सुहास एस. देडामुख विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
शाखा अभियंता विभाग, पुणे. पुणे अंतर्गत (श्री. योगेश 

गायकवाड, शा.अ.) यांच्या बदलीने 
Rea होणाऱ्या रिक्‍त पदावर. 

६४. । श्रीमती. अंजली ब. पांचाळ विद्युत निरीक्षक, (ated), | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 

सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ | मुंबई. ठाणे-१ अंतर्गत (श्री. सागर राठोड, 
स.अ.श्रेणी-२) यांच्या बदलीने 
होणाऱ्या रिक्‍त पदावर. 

६५. | श्रीमती आसावरी श्रीकांत | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, उद्घाहन, मुंबई 
लोखंडे विभाग, मुंबई. (श्रीमती. वैश्ाळी खुडे, स.अ.श्रेणी- 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी- २ २) यांच्या बदलीने होणाऱ्या रिक्‍त 

पदावर. 

६६. | श्रीमती अस्मिता अशोक टाक, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, (उद्घाहन, मुंबई) 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ | विभाग, मुंबई. अंतर्गत (कक्ष क्र. ४ तीन हात नाका 

ते पोखरण रोड नं. १ कार्यक्षेत्र) 
होणाऱ्या रिक्‍त पदावर. 

६७. | श्री. भुषण भगवान मानकामे । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
शाखा अभियंता विभाग क्र. २, ठाणे. ठाणे-२ अंतर्गत (कल्याण पूर्व/ 

कल्याण नागरी विभाग पूर्व, 
डोंबिवळी (पश्चिम) कार्यक्षेत्र) 
होणाऱ्या रिक्‍त पदावर. 

६८. श्री. हर्षल विजय चौधरी विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | अधीक्षक अभियंता, मुंबई प्रादेशिक 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ | विभाग क्र. 2, ठाणे. विद्युत निरीक्षण मंडळ, चेंबुर, मुंबई 

येथील रिक्‍त पदावर. 

६९. श्री. जमीर इस्माईलसाब | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
गुडवाले विभाग, उस्मानाबाद. हिंगोली अंतर्गत (हिंगोली हहर उप 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी- २ विभाग कार्यक्षेत्री येथील Rea 

पदावर. 


२. मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांनी बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या बदलीच्या ठिकाणी त्वरीत 
कार्यभार घेता यावा म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त 
करावे व त्यांना बदलीच्या ठिकाणी ताबडतोब रुजू होण्यास सांगावे. 
३. महाराष्ट्र नागरी सेवा ( पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे 
यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमांनुसार दिलेल्या विहित कालावधीत संबंधित अधिकारी यांनी 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी रूजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा या पदस्थापनेच्या पदावर रूजू न झाल्यास, त्यांचा 
अनुपस्थितीचा कालावधी हा “अकार्यदिन” (dise non) म्हणून गणला जाईल. तसेच, संबंधितांविरूध्द शासन 
पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.9१/ऊर्जा-१ 


निर्णय, क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.१८६/१६/कार्यासन-१४, दि. २३.१२.२०१६ मधील तरतूदींनुसार शिस्तभंगविषयक 
कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 
४. वरील अधिकाऱ्यांना नियमानुसार अनुज्ञेय असणारा पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता देय 
राहील. 
५. संबंधित अधिकाऱ्यास शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करू नये. तसेच, 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मुळ कार्यालयाने बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारू नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास ते संबंधित अधिकाऱ्यांना मुळ 
पत्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. 
६. सदरहू आदेशानुसार पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रूजू न झाल्यास वा कोणत्याही प्रकारचा दबाव 
आणून बदली रह करणे तसेच त्यामध्ये बदल करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) 
नियम १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचेविरूध्द शिस्तभंग 
विषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 
७. तसेच उपरोक्त तक्त्यात नमुद बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी बदली अधिनियमानुसार सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने पारित केलेल्या आदेशाचे पालन न करणे ही बाब गंभीर स्वरूपाची असून यामुळे पालन न 
करणारा अधिकारी, विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका १९९१ च्या प्रकरण २ मधील कलम २.१ (२) (पाच) अन्वये 
निलंबनाच्या कार्यवाहीस पात्र ठरेल. 
८. संबंधित सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता, गट-ब यांनी नियुक्तीच्या नवीन 
ठिकाणी तात्काळ रुजू होऊन तसा अनुपालन अहवाल मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांच्यामाफत शासनास न 
चुकता सादर करावा. 
९. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०६३०१५१००३५८१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, RAM 
CHAUDHARI कळत 
(राम सु. चौधरी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) मुख्य विद्युत निरीक्षक , उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, रामकृष्ण 
चेंबुरकर मार्ग, चेंबुर (पू.) मुंबई-७१. 
) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई/निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 
४) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
) अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई/पुणे/छ. संभाजीनगर/नागपूर. 
) सर्व संबंधित सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता, गट-ब 
(मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांच्यामार्फत) 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.७१/ऊर्जा-१ 


प्रत: 

मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

मा. उपमुख्यमंत्री तथा मा. मंत्री (ऊर्जा) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
उपसचिव (ऊर्जा-१), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (ऊर्जा-१. 


पृष्ठ १० पैकी १० 


